"राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई " 
यांचे पुनर्गठन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र.रानिमं-२०१९/प्र.क्र.८२/का.१४२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: - ९/३/२०२१. 


वाचा :- १ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-१०९२/प्र.क्र.१५/का.१४१२, 


दिनांक :- १७/७/१९९५ 


२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-१०९७/प्र.क्र.३१/का.१४१२, 
दिनांक :- ९/७/१९९९ व दिनांक :- २०/११/२००० 

३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय विभाग क्र.रानिमं-१०९९/प्र.क्र.२३/का.१४१२, 
दिनांक :- २/१२/१९९९ व दिनांक ४/१२/१९९९ 

४ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-२००६/प्र.क्र.४०/का.१४१२, 


दिनांक :- २८/७/२००६ 


५) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-२००६/प्र.क्र.४५/का.१४१२, 


दिनांक :- १६/११/२००६ 


६) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-२००८/प्र.क्र.१३९/का.१४१२, 


दिनांक :- ३०/७/२००८ 


७ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-२००९/प्र.क्र.१६८/का.१४२७, 


दिनांक :- ३०/११/२००९. 


८) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-२०१०/प्र.क्र.८७/का.१४२७, 


दिनांक :- २२/१०/२०१०. 


९) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-२०१९/प्र.क्र.६९/का.१४२६, 


दिनांक :- १७/६/२०१९. 


शासन निर्णय :- 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-२०१९/प्र.क्र.६९/का.१४२६, दिनांक १७/६/२०१९ 


अन्वये "राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई" याचे “कार्यकारी अध्यक्ष” म्हणून मा. श्री. राजेश क्षीरसागर यांची 


नियुक्‍ती करण्यात आली असून, त्यांना “मंत्री दर्जा” देण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने "राज्य नियोजन 


मंडळ, मुंबई" कडे सोपवावयाच्या कामाचा विचार करून पुढीलप्रमाणे "राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई" 


याचे खालील प्रमाणे पुनर्गठन करण्यात येत आहे :- 


१) मा.अध्यक्ष 


मा. मुख्यमंत्री 


२) मा.उपाध्यक्ष 


मा. उपमुख्यमंत्री 


३) मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ 
(मंत्री दर्जा) 


मा. श्री. राजेडा क्षीरसागर 


शासन निर्णय क्रमांकः रानिमं-२०१९/प्र.क्र.८२/का.१४२६ 


४ मा. मंत्री (सामाजिक न्याय) सदस्य 
५) मा. मंत्री (आदिवासी विकास) सदस्य 
६) मा. राज्यमंत्री (नियोजन) सदस्य 


७) अर्थकारण, बॅकिंग, कृषि व सिचन, उद्योग व| तज्ञ सदस्य 
ऊर्जा, नगरविकास, आदिवासी व 
मागासवर्गीयांचे कल्याण, शिक्षण व 
आरोग्य या क्षेत्रांतील एकूण ६ तज्ञ 
अशासकीय व्यक्‍ती 


८) मुख्य सचिव सदस्य 


९) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव | सदस्य 
(वित्त विभाग) 


qo) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव | सदस्य 
(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) 


११) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव | सदस्य 
(आदिवासी विकास विभाग) 


१२) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव | सदस्य 
(ग्रामविकास विभाग) 


१३) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव | सदस्य सचिव 
(नियोजन विभाग) 


२. “राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई” याची कार्ये नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमाक रानिमं- 
१०९३/प्र.क्र.१५/का.१४१२, दि.१७/७/१९९५ मध्ये नमूद केल्यानुसार राहतील. 


३. "राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई" वर तज्ञ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या अटी व शर्ती सदर शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे असतील. 


४. "राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई" च्या कामकाज संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र.ओ-७, ३४५१ 
सेक्रेटरीएट आर्थिक सेवा, १०१, नियोजन आयोग-नियोजन मंडळ (०१) (०१) राज्य नियोजन मंडळ 
(३४५१ 0208) Pa)” या लेखाशिर्षाखालील त्या-त्या वर्षीच्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३०९१५२०२६९३१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
PRADNYA 
MAHALE 


(प्रज्ञा महाले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानिमं-२०१९/प्र.क्र.८२/का.१४२६ 


) मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
) मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
४) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. श्री. राजेश क्षीरसागर, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई यांचे खाजगी 
सचिव. 
७) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव. 
८) मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी), मंत्रालय, मुंबई. 
९) मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी), मंत्रालय, मुंबई. 
११) मा. संसद सदस्य (सवी. 
१२) मा. विधानपरिषद सदस्य (सवी. 
१३) मा. विधानसभा सदस्य (सवी. 
१४) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग (सवी, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१७) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१८) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१९) सहसंचालक, GAT व कोषागारे, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२. 
विभागीय आयुक्‍त (सवी. 
जिल्हाधिकारी (सवी. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
नियोजन विभागातील सह सचिव/उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सवी, 
मंत्रालय, मुंबई. 
२६) कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१४२१, १४२२, १४२३, 9820), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२७)निवडनस्ती. 


wee wSwereoe Se ae LSS LE Cw 


20 
२१ 
२२ 
23 
28 
२५ 


See aoe LTS क >. 


REKRERKEKER 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानिमं-२०१९/प्र.क्र.८२/का.१४२६ 


नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक : रानिमं-२०१९/प्र.क्र.८२/का.१४२६, दि. ९/३/२०२१ 
सोबतचे परिशिष्ट 


राज्य नियोजन मंडळावरील अशासकीय तज्ञ सदस्यांच्या नियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती 


१. नियुक्तीचा कालावधी :- राज्य नियोजन मंडळातील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीचा 
कालावधी शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत राहील. महत्वाच्या धोरणात्मक बाबींचा विचार 
करण्यासाठी राज्य नियोजन मंडळाची बैठक मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाळी किमान 
दोन महिन्यांतून एकदा व्हावी. 


२. प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता :- राज्य नियोजन मंडळाच्या अशासकीय सदस्यांना प्रवासभत्ता 
व दैनिक भत्ता मिळण्यासाठी शासनाचे प्रवासभत्ता आणि दैनिकभत्ता नियम लागू होतील 
आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि. ३/३/२०१० नुसार 
राज्य नियोजन मंडळाच्या कामाच्या निमित्ताने निर्माण केलेल्या विशोष समितीच्या किंवा 
मंडळाच्या गटाच्या / उप गटाच्या बैठकीला हजर राहण्यासाठी तसेच योजनांचे निरीक्षण 
(Inspection) करण्यासाठी किंवा इतर विशेष कामकाजासाठी केलेल्या प्रवासानिमित्त त्यांना 
शासनाच्या ग्रेड वेतन रुपये ८,९००/- या वेतनश्रेणीत असलेल्या वर्ग-१ अधिकाऱ्यांना देय 
असलेल्या दराप्रमाणे प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता मिळेल. 


३. दौर्‍्याबाबतच्या सवलती :- राज्य नियोजन मंडळाच्या किंवा विशेष समितीच्या किंवा 
उपगटाच्या बैठकीच्या निमित्ताने किंवा कामाचे किंवा योजनांच्या निरीक्षणासाठी मुंबईबाहेर 
दौरा करतेवेळी तसेच मंडळाच्या / विशेष समितीच्या बैठकी / उपगटाच्या बैठकीसाठी त्यांचे 
मुंबईमध्ये वास्तव्य असेल, तेव्हा शासनाच्या वर्ग-१ अधिकाऱ्यांना विश्रामधाम मिळण्याबाबत 
आरक्षणाच्या असलेल्या अटी व शर्तीनुसार राज्य नियोजन मंडळाच्या अशासकीय सदस्यांना 
SIR बंगला / विश्रामधाम यात जागा देण्यात येईल. 


४. वाहतूक व्यवस्था व प्रवासभत्ता :- राज्य नियोजन मंडळाच्या अशासकीय सदस्यांना 
दौर्‍यावर असताना शासनाच्या खर्चाने वाहतूक व्यवस्था पुरविण्यात येईल. काही कारणास्तव 
ज्यावेळी ही सवलत उपलब्ध नसेल आणि प्रत्यक्ष केलेल्या प्रवासासाठी प्रवासभत्ता मागितळा 
नसेल, त्यावेळी अशासकीय सदस्यांनी त्यासाठी प्रत्यक्ष केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात 
येईल. 


५. बैठक भत्ता :- राज्य नियोजन मंडळाच्या अशासकीय सदस्यांना (मुंबईमधील धरून) 
मंडळाच्या बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी अथवा मंडळाने दिलेली विशिष्ट कामे 
करण्याकरिता / उपस्थित राहण्याबाबत त्याचा होणारा अवांतर खर्च भागविण्यासाठी “विशेष 
बाब” म्हणून रुपये ५००/- (अक्षरी रुपये पाचशे फक्त) या दराने बैठकभत्ता अनुज्ञेय राहील. 
या विशिष्ट कामासंबंधी सदस्यांनी दिलेला तपशील ग्राह्य मानण्यात येईल. परंतु, जेव्हा या 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानिमं-२०१९/प्र.क्र.८२/का.१४२६ 


सदस्यांना निरीक्षणासाठी दौऱ्यावर जायचे असेल, तेव्हा राज्य शासनाच्या वर्ग-१ 
अधिकाऱ्यांना देय असलेला प्रवासभत्ता व दैनिकभत्ता त्यांना मिळेल. 


६. वरील सवलती देय असल्या, तरी हे अशासकीय सदस्य जर विधिमंडळाचे सदस्य 
असतील तर त्यांना, 


(अ) राज्य नियोजन मंडळाच्या सदस्यांना (ज्यांचे वास्तव्य मुंबईमध्ये आहे 
त्यांना) मंडळाच्या विशोष समितीच्या उपगटाच्या बैठकीसाठी किंवा 
मंडळाचे इतर विशेष कामकाज करण्यासाठी मुंबईत उपस्थित 
राहण्यासाठी विधिमंडळाच्या सदस्यांना सध्या देय असलेल्या दैनिक 
भत्त्याच्या दराने दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


(ब) मुंबईत किंवा इतरत्र राज्य नियोजन मंडळाच्या बैठकीस उपस्थित 
राहण्यासाठी किंवा इतर कामकाजासाठी केलेल्या प्रवासानिमित्त वित्त 
विभाग, शासन निर्णय क्र.टीआरए-१४७०/१७१/१८, दि. २७ जानेवारी, 
१९७१ अन्वये देय असलेला प्रवासभत्ता व दैनिकभत्ता मंडळाच्या 
सदस्यांना अनुज्ञेय राहील. 


७. विमान प्रवास:- राज्य नियोजन मंडळाचे sara सदस्य (जे विधिमंडळाचे सदस्य 
आहेत ते धरून) यांना राज्य नियोजन मंडळाच्या अथवा मंडळातील उपगटाच्या बैठकीस 
उपस्थित राहण्यासाठी किंवा इतर कामकाजासाठी विमानाने परतीच्या प्रवासासह प्रवास 
करता येईल. ही सवलत मंडळाच्या सदस्यांना राज्य नियोजन मंडळाच्या मुंबईतील अथवा 
अन्य ठिकाणी काम करण्यासाठी देण्यात येईल. 


८. उपसचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, मंत्रालय हे राज्य नियोजन मंडळाच्या 
अशासकीय सदस्यांच्या प्रवासभत्त्याच्या देयकांवरील प्रतिस्वाक्षरी प्राधिकारी (Counter 
Signing Authority) असतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


